महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र १२२३/प्र.क्र.१०६/का-१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १. शासन seat क्र. प्रतिनि-२०२१/प्र.क.५४/का.१४, दि.२९.०४.२०२१. 
२. शासन आदेशा क्र. उसप-१३२२/प्र.क.१०९/का.१४, दि.१६.०२.२०२३. 


आदेशा 


श्रीमती नंदा मारूती राऊत यांची संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये, श्री सिध्दीविनायक गणपती 
मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई येथील कार्यकारी अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. तसेच, संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये, श्रीमती राऊत यांना उप सचिव पदावर प्रपत्र 
बढती देण्यात येऊन त्यांची पदस्थापना कार्यकारी अधिकारी, श्री सिध्दीविनायक गणपती मंदिर 
न्यास, प्रभादेवी, मुंबई या पदावर करण्यात आली. 
२. श्रीमती राऊत यांचा कार्यकारी अधिकारी, श्री सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, 
मुंबई या पदावरील प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.१६.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे 
श्रीमती राऊत यांची प्रपत्र बढतीच्या पदावरील नियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत 
करण्यात येत असून प्रत्यावर्तनानंतरची त्यांची पदस्थापना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील 
उप सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
३. श्रीमती राऊत, उप सचिव यांनी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२२१७४८४७४२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने 
VI N AY A K On cl oncOVEIET MAHARASHTRA ouGENERAL 


jda42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 dé6fa6 
ffe12c2ad5605c23, postalCode=400032, st=Mi 


BABURAO MANE iiss. यत 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स., पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अध्यक्ष, श्री सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई. 
कार्यकारी अधिकारी, श्री सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. श्रीमती नंदा मारूती राऊत, उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


LC ०0८ WwW A -0 


<० ३ Sm 


